आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जनजाति 
क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने 
अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती 
व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत वितरण 
(लेखाशिर्ष 2224 ४११३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र.मापप्र-२५२३/प्र.क्र.९०/का-५, 
दि.१७.०३.२०२३ व दि.१५.०९.२०२२. 
३. आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.मापप्र-२०१८/प्र.क्र. २०४ (भाग-२)/का-०५. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० मधील जाहिरात माध्यम आराखडयाच्या 
प्रलंबित देयकांसाठी रु.५५२.६१३५४ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत वित्त विभागास संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशिर्ष २२२५ - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण याखाली जनजाती क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती व प्रसिध्दी या योजनेच्या बाब क्र.२६-जाहिरात व प्रसिध्दी 
यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित 
तरतुदींतून रु.५५२.६१३५४ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ | यापूर्वी या शासन 
करीता वितरीत | निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित | निधी | वितरीत करण्यात 


निधी येत असलेला 
निधी 
a, ना २ ३ 1 ok षु & 
जनजाति क्षेत्र २६, 
उपयोजनेखाली नव्याने | २२२५४११३ | जाहिरात व २१००.०० | १०००.०० ५५२.६१३५४ 
अंमलबजावणी करण्यात प्रसिध्दी 


आलेल्या योजनांची 
विविध माध्यमांमार्फत 
माहिती व प्रसिध्दी 


उपरोक्तप्रमाणे रु.५५२.६१३५४ लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी बावन्न लाख एकसष्ट हजार 
तीनशे चोपन्न फक्त) इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी, आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण (BEAMS) वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च 
करावा. 


३. उपरोक्त वितरीत करण्यात आलेला निधी आदिवासी विकास विभागाच्या सन २०१९-२० च्या 
जाहिरात माध्यम अराखड्याची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यात येत असून तो 
त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. 


४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८६९/२३-व्यय-१४, 
दि.२५.०९.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१६२६५२१७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 
p RA D ) F F p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sa eee it का 
R A M C H A N D R A Psion me aha, 6AC47F 
MORE 1... 
(प्रदिप रा.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
५. कक्ष अधिकारी (कार्या-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


